दिनांक २० सप्टेंबर, २०२१ ते २४ सप्टेंबर, २०२१ 
या कालावधीत कुरुक्षेत्र, हरयाणा येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल (पुरुष व महिला) स्पर्धा 
२०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०३/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०८ मार्च, २०२२. 


वाचा:- १. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : अभानासे ३८२१/प्र.क्र.१०३/ 
क्रीयुसे-२, दि.१७.०९.२०२१. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 
केंद्रीय नागरी सेवा सांस्कृतिक व क्रीडा मंडळ यांच्यावतीने दि. २० सप्टेंबर, २०२१ ते दि.२४ 
सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत कुरुक्षेत्र, हरयाणा येथे अखिल भारतीय नागरी सेवा व्हॉलीबॉल महिला 
व पुरुष स्पर्धा २०२०-२१ आयोजित करण्यात आली होती. सदर स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये परवानगी देण्यात आली आहे. 
२. सदर शासन निर्णयातील स्पर्धेत निवड झालेल्या महिला खेळाडूंची यादी विवरणपत्र -अ महिला 
मध्ये नमुद अनु.क्र.१० येथील किरण कि.राठोड, लिपिक यांचे कार्यालय “अभिलेख संचालनालय, 
मंत्रालय, मुंबई” ऐवजी “पुराभिलेख संचालनालय, एलफिस्टन महाविद्यालय इमारत, एम.जी.रोड, 
मुंबई ४०००३२” असे वाचावे. 
३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संकेताक २०२२०३०९१३२६५८७०२१ 
असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swati Madhukar 
Nanal 


(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता(विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य यांचे स्वीयसहायक 
अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 
महालेखापाल(लेख), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 


on SG O&M 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०३/क्रीयुसे-२ 


१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.( HIST संचालनालयामार्फत), 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१२. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१३. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
१४. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१५. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१६. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 

१७. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


